दिनांक 23 ते २८ संप्टेबर, 2023 या कालावधीत पार 
पडलेल्या महाराणा प्रताप खेल गाव स्टेडीयम, 
उदयपूर, राजस्थान येथे आयोजित अखिल भारतीय 
नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- अभानासे-३८२३/प्र.क्र.१४७/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ जानेवारी, २०२४. 


वाचा:- १. महासचिव, सचिवालय जिमखाना यांचे पत्र क्र.-अभानासे/लॉन टेनिस/२०२२-२३ 

दि.रॅट.०द.२०२३. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२३-२४/८१६, दि.१०.०९.२०२३. 

३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागक्र.अभानासे-३८२३/प्र.क्र.१४७/क्रीयुसे-२, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०२३ 

४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
आस्था/का-१/२०२३-२४/१०६०, दि.२९.१२.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


दिनांक २३ ते २८ सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन 
टेनिस स्पर्धा २०२२-२३ महाराणा प्रताप खेल गाव स्टॅडीयम, उदयपूर, राजस्थान येथे आयोजित 
करण्यात आली होती. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी सुधारीत विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,४७,८५०/-(रुपये एक लक्ष सत्तेचाळीस हजार 
आठडरो पन्नास WET ) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११६१६४४०८१२२१ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ॥5॥॥.॥ 
D 


D NYAN ES H WA R DN: N= FNS ger AVHAD, 
> = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

ASARAUI AVHAD ७ oy scr. 
Date: 2024.01.16 16:44:02 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
मा. मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक,मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक.मुंबई,मंत्रालय, 


K wn £? 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे-३८२३/प्र.क्र.१४७/क्रीयुसे-२, 


५. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

६. सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

११. सर्व जिल्हा व कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१२. वरिष्ठ GRIM अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१३. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१४. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 
१५. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना,मुंबई-४०० ०३२ 

१६. संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालय (सचिवालय जिमखान्यामार्फ़त) 
१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २३ ते २८ सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत महाराणा प्रताप खेल गाव स्टेडियम, उदयपूर, 
राजस्थान येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये 
महाराष्ट्र शासनाच्या लॉन टेनिस संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


णीसाठी १० कॅन लान टेनिस चेडू. (रु. ७००५१०) 


अ. दिनांक १८ ते ROMA, २०२३ याव 
बॉल बॉयचे मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह. (१५००५३)--(५००५३५३) 
रु. ९,०००/- 
ब. दिनांक १८ ते २०सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत खेळाडू व 
व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित अल्पोपहार खर्च रु.६,०००/- 
(प्रत्येक दिवसाचे रु.२०० X दिवस ३ KX एकूण खेळाडू ८--१--१) 


संघासाठी साहित्य 
१० TREAT UHL रु. ७००/- प्रमाणे 
२० टि शर्टस्‌ रु. ७००/- प्रमाणे 


१६ BISA रु. ७००/- प्रमाणे. 


१० बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. २५००/- प्रमाणे. 
१० पायमोजे प्रत्येकी रु.९५०/- प्रमाणे. 
emake ||| 
एकूण रुपये :- (रु. एक लाख सत्तेचाळीस हजार आठशे पन्नास फक्त ) 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAdJ! AVHAD 


D NYAN ES H WAR DN: CN = DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD, C = IN 
S = Maharashtra, O = VI 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION AND 


ASARAJI AVHAD Sensi 
Date: 2024.01.16 16:44:20 +05'30 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


